परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, प्रशासकीय 
इमारत, ४ था मजला, वांद्रे (Gd) येथील 
१२००० चौ. फुट जागेच्या नुतनीकरणांतर्गत 
विद्युतीकरणाच्या कामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमव्हीडी-१०२०/प्र.क.१९९/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २२ डिसेंबर २०२१ 


वाचा : 

१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएटी/ २०१७/ प्र.क्र.०८/इमा-२, 

दिनांक २७.०९.२०१८. 

2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३० /२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक २०.०९.२०१९. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र.१०/ इमा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९. 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११६/प्र.क्र.९३/२०१६/ २२, 
दि.२४.०६.२०२०. 
गृह विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १८.०१.२०२१. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. काईबा/बांद्रा/का.१० (१/ 
२०२०/जा.क्र. १४२४३, दि.२३.११.२०२१. 
प्रस्तावना : 


AN 
~~ 


& 


ल 
“-_ 
प 


Tae) 
~n 


उपर्निदिष्ट क्र.२ येथील सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२४.०६.२०२० 
अन्वये वांद्रे प्रशासकीय इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावरील १२००० चौ.फुट जागा परिवहन 
आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य या कार्यालयाच्या ताब्यात ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
उपर्निदिष्ट क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये सदर जागेच्या नुतनीकरणाच्या स्थापत्य विषयक 
कामास मान्यता देण्यात आळेली आहे. आता, सदर जागेच्या नूतनीकरणासाठी विद्युतीविषयक 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय:- 

परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, वांद्रे (पु) येथील १२००० चौ. 
फुट जागेच्या नुतनीकरणांतर्गत खाळील परिच्छेद २ मध्ये नमुद केल्यानुसार विद्युतविषयक 
कामांसाठी येणाऱ्या एकुण रु.१,२७,४४,१२५/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सत्तावीस लक्ष चव्वेचाळीस 
हजार VHal पंचवीस मात्र) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२०/प्र.क.१९९/परि-४ 


२. सदर विद्युतीकरणविषयक कामाच्या खर्चाचा तपशिल (Recapitulation Sheet) 
खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र कामाचे नाव किंमत 


1 BESD/B-2/OW/11038/2020-21 Providing Air-conditioning System in | Rs .3(9,99,242.00 
the Office of Transport Commissioner Govt. of Maharashtra, Fourth 


Floors, Administrative Building, Bandra East, Mumbai — 400051 


2 OW/BESD/B-2/11039/2020-21, Providing Digital Audio Conference | 3३5.४७,४०,४०२.०० 
& Video System along with video conferencing System for 
Conference Hall, for Transport Commissioner Chamber on 4", Fourth 
Floor, Transport Commissioners office Administrative Building, 


Bandra East, Mumbai — 400051 


3 OW/BESD/B-2/11036/2020-21, Providing Networking LV cables, | Rs.2(9,43,3§&4.00 
EPABX system with allied accessories in the office of Transport 
Commissioner Govt. of Maharashtra, Fourth Floors, Administrative 


Building, Bandra East, Mumbai — 400051 


4 OW/BESD/B-2/1352/2020-21, Providing CCTV Surveillance System | Rs.9¥,(98,990.00 
in the office of Transport Commissioner Govt. of Maharashtra, Fourth 


Floors, Administrative Building, Bandra East, Mumbai — 400051 


एकूण (अक्षरी रु.एक कोटी सत्तावीस लक्ष चव्वेचाळीस हजार एकशे पंचवीस मात्र) | Rs.9,20,88,924.00 


३. सदर कामाची ई -निवादा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 


४. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधीची तरतूद स्वतंत्रपणे करण्यात 
येईल. 

५. सदर शासन निर्णय मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई व अधीक्षक 
अभियंता (विद्युत), मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी दिलेल्या 
तांत्रिक सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. -विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/विनिमय दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग-पहिळला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१ परिच्छेद १३४ 
मधील (१) (२) व (३) अन्वये प्रशासकीय विभांगाना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२०/प्र.क.१९९/परि-४ 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.गीीवा8590॥8.90९. UT 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२२१५२३३३८०२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ally signed by LANGHI BHARAT R 


Digit प, 

LA N G H | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
86645०6 

BHA RA ग R mer 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई / नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 
१०. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
उप सचिव (इमा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११. कक्ष अधिकारी (बीयुडी- १), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


